“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत 
“चला जाणुया नदीला” या अभियानाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. २७६/सां.का.४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


दिनांक : २० जानेवारी, 2023 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण 
८२२२/ प्र.क्र.२७६/सां.का.४, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण 
८२२२/प्र.क्र.२७६/सां.का.४, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र. २ मधील शासन निर्णयामधील काही बाबींमध्ये भर /सुधारणा 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “चला जाणुया नदीला” या 


अभियानांतर्गत उपर्निदिष्ट क्र. २ मधील खालील बाबींमध्ये ठळक अक्षरात दर्शविल्याप्रमाणे 
भर घालण्यास / त्यात सुधारणा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मूळ शासन निर्णय तपशील 


भर/सुधारणा 


दु 


अमृत नदी यात्रेचा कालावधी 


या यात्रे दरम्यान २ ऑक्टोबर, 
२०२२ ते २६ जानेवारी, २०२३ या 
कालावधीमध्ये संपूर्ण राज्यात सुमारे 
७५ नद्यांमधून यात्रा संपन्न होणार 
आहे. (नद्यांची संख्या ७५ पेक्षाही 
अधिक असू शकेल) 


प्रत्येक जिल्ह्यात सदर अभियान 
दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी 
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या 
जन्मदिनाचे औचित्य साधून “चला 
जाणुया नदीला” या अभियानाची 
सुरुवात जिल्ह्याच्या मुख्यालयात 
समितीची बैठक आयोजित करुन 
करावी. 


अमृत नदी यात्रेचा कालावधी 


या यात्रे दरम्यान २ ऑक्टोबर, २०२२ ते १५ 
ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये संपूर्ण 
राज्यात सुमारे ७५ नद्यांमधून यात्रा संपन्न 
होणार आहे. (नद्यांची संख्या ७५ पेक्षाही 
अधिक असू शकेल) 


प्रत्येक जिल्ह्यात सदर अभियान दिनांक 
१५ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी डॉ. एपीजे 
अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य 
साधून “चला जाणुया नदीला” या 
अभियानाची सुरुवात जिल्ह्याच्या 
मुख्यालयात समितीची बैठक आयोजित 
करुन करावी. 


त्यावप्रयाणे दिनांक १६ ऑगस्ट, 2023 (94 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. २७६/सां.का.४ 


ऑगस्ट रोजी FTP Yel असल्याने 
नदी प्रहरी आणि aren नदी प्रहरी सह 
जिल्ह्याच्या गुख्यालयी aah Jon 
AMAT करुन यात्रेची सांगता करावी 


अभियानाचा कृती आराखडा 

e दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते २० | « 
जानेवारी, २०२३ या काळात 
अहवालाचे अंतिमीकरण करण्यात 
यावे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी 
स्वत: लक्ष घाळून संबंधितांना 
सूचना देण्यात याव्यात. २२ 
जानेवारी, २०२२ पर्यंत या 
उपक्रमाची शासनाच्या समन्वयक 
विभागाकडे जिल्हाधिकारी यांनी 
अहवाल सादर करावा. 


अभियानाचा कृती आराखडा 

दिनांक १ मे, २०२३ ते ५ जून, २०२३ 
(जागतिक वसुंधरा दिन) या काळात 
जिल्हास्तरीय अहवालाचे अंतिमीकरण 
करण्यात यावे. जिल्ह्याच्या नदी निहाय 
नोडल अधिकारी आणि नदी प्रहरी आणि 
तज्ञ गटातील सदस्य यांनी जिल्हा समितीस 
HENS सदर PA. णिल्हा सायितीच्या 
अध्यक्षांनी अहवाळ शासनाकडे सादर 
PA. 


UE जून ते १७ ऑगस्ट या कालावधीत 
राज्य सयितीचे AMI सदस्य आणि 
तज्ञ सयितीने त्याचे striae आणि 
Po ACIS तयार कराव: 


Wad, जलसंपदा यांना सदर नदीयात्रा 
उपक्रमासाठी WoT संनियंत्रण अधिकारी 
म्हणुन MPT करण्यात येत आहे. - 
त्यांनी सनियंत्रण अधिकारी म्हणुन सदर 
उपक्रमांतर्गत नदी यात्रेशी निगडीत 
sey विविध समस्यांगवतव 
जिल्हाधिकारी / syed, गहानगर 
पालिका यांचेशी समन्वय ET 
उदथवळेल्या समस्यांचे निराकरण करणे 
आव्यक राहील.. 


नदी यात्रा ण SPAT प्रगती अहवाल 
[Par ST, AES यांनी त्या-त्या 
जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व उुख्य 
कार्यकारी अधिकारी जिल्हा फरिण्द 
यांचेकडुन वेळोवेळी घेण्यात याव: 


निधी 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” 
उपक्रमांतर्गत जिल्हा 
योजनांतर्गतच्या 
योजनांसाठीच्या 


या 
वार्षिक 
नाविण्यपूर्ण 


मंजूर तरतूदीच्या 


निधी 


«७ या “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” 
उपक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गतच्या नाविण्यपूर्ण योजनां 
साठीच्या मंजूर तरतूदीच्या कमाल १० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. २७६/सां.का.४ 


a qo टक्के मर्यादेपर्यंत विशोष बाब 
म्हणून नियोजन विभागाचे पत्र क्र. 
डीएपी-१०२२ प्र.क्र.९३/का.१४८१, 
दिनांक ११ मे, २०२२ च्या पत्रान्वये विशोष 
बाब म्हणून निधी उपलब्ध करुन देण्याचे 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार या 
अभियानासाठी लागणारा प्रशासकीय 
तसेच इतर अनुषंगिक बाबींवर होणारा 
खर्च जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या 
निधीमधून करण्यात यावा. 


टक्के मर्यादेपर्यंत विशेष बाब म्हणून 
नियोजन विभागाचे पत्र क्र. डीएपी- 
१०२२ प्र.क्र.९३/ का.१४८१, दिनांक ११ 
मे, २०२२ च्या पत्रान्वये विशोष बाब 
म्हणून निधी उपलब्ध करुन देण्याचे 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार या 
अभियानासाठी लागणारा प्रशासकीय 
तसेच इतर अनुषंगिक बाबींवर होणारा 
खर्च जिल्हा नियोजन विकास 
समितीच्या नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत 
असलेल्या निधीमधून करण्यात यावा. 


७ Jamey आणि तांत्रिक मान्यतेची 
कार्याही जिल्हा नियोजन अधिळारी यांनी 
विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन विहित 


Fach पूर्ण कराकी . 


०२. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये खाळील सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्याचे नांव भर/सुधारणा 


हिं . | जिल्हाधिकारी १) जिल्हाधिकारी (बृह्नमुंबई, ठाणे, पुणे, 
पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व नागपूर 
महानगर पालिका क्षेत्र वगळून) - अध्यक्ष 


४. ।आयुक्त महानगर पालिका (जिल्ह्याच्या । ४) आयुक्‍त, महानगरपालिका (बृह्नमुंबई, 
मुख्यालयी महानगर पालिका असल्यास) किंवा | ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व 
त्यांचे उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले | नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र) - अध्यक्ष 


प्रतिनिधी 


इतर सदस्य शासन निर्णयातील गठीत 
करण्यात आलेल्या अ.क्र. ३ ते २८ हेच 
राहतील. 


03. 


०8. 


महानगरपालिका क्षेत्रासाठी खालील बाबींचा अवलंब करण्यात यावा. 


बृह्नमुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व नागपूर या महानगरपालिका 
क्षेत्रातील “der जाणुया नदीला” या अभियानाचे नियोजन त्या-त्या महानगर 


पालिकांद्वारे करण्यात यावे. आवश्यक तेथे जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी यांच्याशी समन्वय राखून सहकार्य घ्यावे. 


या अभियानासाठी उपरोक्त नमूद महानगरपालिका क्षेत्रातील “चला जाणुया 


नदीला” या उपक्रमासाठी निधीची तरतूद त्या-त्या महानगरपालिकांनी करावी. 


सदर शासन निर्णयातील उपरोक्त भर / सुधारणा व्यतिरिक्त सर्व बाबी दिनांक १४ 


ऑक्टोबर, 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. २७६/सां.का.४ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202309209888 2C3823 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 

२. मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. सभापती/मा. उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 

खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 

१०.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

११.सर्व संबंधित शासकीय सदस्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

१२.सर्व मान्यवर अशासकीय समिती सदस्य (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
१३.सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१४.उप सचिव ( सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 
१६.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१८. कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२२.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


